जलसंपदा विभागातील अधिकाऱ्यांचे कार्यमूल्यमापन 
अहवाल प्रतिवेदन/पुनर्विलोकनाबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः गोपअ-२०१८/(प्र.२३ /२०१८)/गो.का. 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: २२ जून, २०१८ 


वाचा : शासन परिपत्रक क्रमांकः गोपअ-२०१८/(प्र.२३ /२०१८)/गो.का., दिनांक २७ एप्रिल, २०१८ 


शुध्दीपत्रक : 

जलसंपदा विभागातील ज्या अधिकाऱ्यांचे कार्यमूल्यमापन अहवाल प्रधान सचिव (ज.स.प्र.व विकास) व सचिव 
(ज.स.व्य.व लाक्षेवि) हे प्रतिवेदन/पुनर्विलोकन करतील, अशा अधिकाऱ्यांची यादी संदर्भिय शासन परिपत्रकासोबतच्या 
परिशिष्ट “ब” मध्ये दर्शविण्यात आली आहे. 
2. सदर शासन परिपत्रकासोबतच्या परिशिष्ट “ब” मधील अ.क्र.३० वर मुख्य लेखा परिक्षक, जल व सिंचन, 
औरंगाबाद यांचे कार्यमूल्यमापन अहवाल प्रतिवेदन करणारे अधिकारी, महासंचालक, संकल्पन, प्रशिक्षण, जलविज्ञान 
संशोधन, सुरक्षितता, नाशिक असे दर्शविण्यात आले आहे. तथापि, मुख्य लेखा परिक्षक, जल व सिंचन, औरंगाबाद हे 
कार्यालय शासनाच्या थेट नियंत्रणाखाली कार्यरत असल्याने, प्रतिवेदन व पुनर्विलोकन प्राधिकाऱ्यांमध्ये बदल 
करण्यात येत असून, परिशिष्ट “ब” मधील अ.क्र.३० वरील मुख्य लेखा परिक्षक, जल व सिंचन, औरंगाबाद यांचे 
प्रतिवेदन अधिकारी सचिव (ज.सं.व्य. व लाक्षेवि, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई आणि पुनर्विलोकन अधिकारी 
मुख्य सचिव असे वाचावे. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१८०६२२१७०१५३२५२७ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजिटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


° Digitally signed by Sunil Gangaram Gangarkar 
S (1 Nn | | G a n a fa mM DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Water 
Resources Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=8b25 12fdfec4104829bc2f439e33adb2e3f823a285c 


G a Nn g a rka | fade8149e690564bc13f6, cn=Sunil Gangaram Gangarkar 


(सु. गं. गांगरकर ) 

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
सर्व कार्यकारी संचाळक/महासंचाळक, जलसंपदा विभाग. 
सर्व सहसचिव/उप सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, 
सर्व मुख्य अभियंता व सह सचिव / अधीक्षक अभियंता तथा उपसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, 
सर्व मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग 
५. सर्व अधीक्षक अभियंता, जलसंपदा विभाग 
६. मुख्य लेखा परिक्षक, जल व सिंचन, औरंगाबाद, 
७. सर्व अवर सचिव/ कार्यकारी अभियंता तथा अवर सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय 
८. गोपनीय कार्यासन संग्रहार्थ 


Cc #0 A -O 


